पोलीस आयुक्त,लोहमार्ग,मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील सहायक आयुक्‍्त-०१ 
व कार्यालयीन शिपाई / चपराशी अशी 
एकूण ०२ पदे प्रत्यार्पित करून 
त्याऐवजी  पोळीस उपायुक्‍त 
(मुख्यालय/प्रशासन) यांचे ०१ पद 
निर्माण करण्यास मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३११८/प्र.क्र.२१/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०६ जुले, २०१९. 


वाचा :- 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/ पो.पदो/ श्रेणीवाढ/पो.अ. 
/ ११२/२००९, दि.१३.११.२०१७. 
२) मा.उच्चस्तर सचिव समितीच्या दिनांक ०८.०२.२०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग,मुबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर गृह विभाग,शासन निर्णय 
दि.३०.०४.१९८३ अन्वये निर्माण करण्यात आलेले सहायक पोलीस आयुक्‍त(मुख्यालय) (वेतनश्रेणी रू.१५६००- 
३९१००,ग्रेड पे-५४००/-) हे ०१ पद व गृह विभाग,शासन निर्णय दि.११.०१.२००० अन्वये निर्माण करण्यात 
आलेले कार्यालयीन शिपाई (वेतनश्रेणी रू.४४००-७४४०,ग्रेड पे-१३००/-) हे ०१ पद sail एकूण ०२ पदे 
प्रत्यार्षित करून त्याऐवजी पोलीस आयुक्‍्त,लोहमार्ग यांच्या आस्थापनेवर पोळीस उपायुक्‍त 
(मुख्यालय/प्रशासन) (वेतनश्रेणी रू.१५६००-३९१००,ग्रेड पे-६६००/- हे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग, मुबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर गृह विभाग,शासन निर्णय 
दि.३०.०४.१९८३ अन्वये निर्माण करण्यात आलेळे सहायक पोळीस आयुक्त (मुख्यालय) (वेतनश्रेणी 
रू.१५६००-३९१००, ग्रेड पे-५४००/-) हे ०१ पद व गृह विभाग,शासन निर्णय दि.११.०१.२००० अन्वये निर्माण 
करण्यात आलेले कार्यालयीन शिपाई (वेतनश्रेणी रू.४४००-७४४०,ग्रेड पे-१३००/-) हे 09 पद अशी एकूण ०२ 
पदे प्रत्यार्पित करून त्याऐवजी पोळीस आयुक्‍्त,लळोहमार्ग यांच्या आस्थापनेवर पोलीस उपायुक्‍त 
(मुख्यालय/प्रशासन) (वेतनश्रेणी BH.94§ 00-38 900, HS पे-६६००/-) हे पद निर्माण करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : पीओएस-२६१७/प्र.क्र.११९/पोल-३ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२५/आपुक, दिनांक २०.०२.२०१८ अन्वये 


वित्त विभागाने तसेच मा.उच्वस्तर सचिव समितीने दि.०८.०२.२०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०१९१२१०१९४०२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


९ 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03eb46 
d241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 2ND 


FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
G A | KWA D MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2019.07.09 12:17:01 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.राज्यमंत्री,गृह (हाहरे) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. अपर पोलीस महासंचालक,लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.पोलीस आयुक्‍्त,लोहमार्ग,मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
१४. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


